सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती 
राष्ट्रीय एकता दिन म्हणून साजरी 
करणेबाबत. (दि.३१ ऑक्टोबर, २०१८) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०९/एसडी-४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन परिपत्रक - 


केंद्र शासनाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ हा दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 
जयंतीच्या स्मरणार्थ “राष्ट्रीय एकता दिन” (National Unity Day) म्हणून संपूर्ण देशात साजरा 
करण्याचे ठरविले आहे. 

सरदार पटेल यांनी देझाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात व स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर भारताच्या राजकीय 
एकसंघीकरणात मोठे योगदान दिले म्हणूनच त्यांना भारताचे लोहपुरूष म्हणून ओळखण्यात येते. 
त्यांच्या जयंती निमित्त ज्या शाळांमध्ये परीक्षा असतील त्यांनी परीक्षा काळावधी सोडून शपथ 
समारंभाचे आयोजन करावे. ज्या शाळांमध्ये परीक्षा नाहीत त्यांनी खालील कार्यक्रमांचे आयोजन 
करावे. 


१) “सध्याच्या भारतात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे महत्व” या विषयावर झालेय स्तरावर 
वक्तृत्व / निबंध स्पर्धेचे आयोजन करणे. 

२) सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या चरित्रावर आधारित व एकात्मतेसंदर्भात संगीत, नाटक व 
एकांकिका स्पर्धा आयोजित कराव्यात. यातील सर्वात सर्जजशिल थीमला (Most Creative 
Theme) पारितोषिक देण्यात यावे. 

3) एकता (Unity) या थीम वर सर्वात सर्जजशिळ घोषवाक्य तयार करणे (Most Creative 
Slogan) तसेच चित्रकला स्पर्धाचे आयोजन करावे. 

४) दिनांक ३१ ऑक्टोबर,२०१८ रोजी सर्व शाळांमधून सकाळी ११.०० वाजता राष्ट्रीय एकता 
दिवसाच्या निमित्ताने हापथ समारंभाचे आयोजन करावे. 

५) राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या “एकतेसाठी दौड” (Run for Unity) यामध्ये 
सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे. 


वरीळ उपक्रमांचे आयोजन सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये 
करण्याबाबतच्या आवश्‍यक त्या सूचना आयुक्‍त (शिक्षण) व शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
यांनी त्यांच्या स्तरावरुन देण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०९/एसडी-४ 


सदर AMA परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८१०२५१६४६२७४३२१ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Milind Saraf 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


eye ou=School Education And sports Department, 
| | al a fa postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0d8450ee89cd863fe6ee37a1ae9a08856ab 


a16105c18d8f6e7e5d173cd0667f3, cn=Milind Saraf 
Date: 2018.10.25 16:50:02 +05'30' 


(मिलिंद सराफ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत: 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
९) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर), जिल्हा परिषद (सवी 
१०) शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (उत्तर / दक्षिण / पश्चिम) / प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका / 
नगरपालिका / कटक मंडळे, सर्व. 
११) निवड नस्ती - एसडी-४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०९/एसडी-४ 


शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०९/एसडी-४ चे सहपत्र 


सहपत्र- 


राष्ट्रीय एकता दिवस हापथ 
मी सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ घेतो कौ, मी राष्ट्राची एकता, अखंडता व 
सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी स्वत:ला समर्पित करीन आणि माझ्या 
देशवासीयांमध्ये हा संदेश पोचविण्यासाठी देखील भरीव प्रयत्न करीन. मी ही 
शपथ आपल्या देशाची एकता टिकवून ठेवण्याच्या भावनेने घेत आहे जी 
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या FELT व कार्यामुळे राखणे BT झाले आहे. 
तसेच मी माझ्या देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करण्याकरीता माझे स्वत:चे 


योगदान देण्याचा सुध्दा सत्यनिष्ठापूर्वक संकल्प करीत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


